तरंगती जेट्टी व तत्सम प्रवाशी सुविधा 
उभारणे (३०५१ १८३५) या योजनेसाठी सन 
२०१८-१९ मध्ये अर्थसंकल्पीत निधीपैकी 
रू.६.२२ कोटी इतका निधी खर्च करण्यास 
मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-०८१८/प्र.क्र.१४५/बंदरे-२ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १९ जानेवारी, २०१९ 


वाचा :- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई यांचे पत्र क्र. ममेबो/ मुकाअ/ अभि/ 
निधी वितरण प्रस्ताव/२०१८-१९/४५३, दिनांक १४.०८.२०१८. 

शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडून राबविण्यात येणाऱ्या “तरंगती जेट्टी व तत्सम प्रवाशी सुविधा 
उभारणे” या योजनेकरीता सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षामध्ये अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या रु.९.०० 
कोटी इतक्या रकमेपैकी ७०% च्या मर्यादेत रु.६,२२,२३,०००/-(रुपये सहा कोटी बावीस लक्ष तेवीस 
हजार) इतका निधी खालील कामांसाठी खर्च करण्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम 
बोर्ड यांना मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | कामाचे नाव अंदाजपत्रकिय किंमत । सन २०१८-१९ करीता 
क्र. (रक्‍कम कोटीत) वितरत करावयाचा निधी 
षि रेवस, ता.उरण, जि.रायगड येथे ३.०० ३.०० 
टर्मिनल इमारत बांधणे 
2 | दाभोळ, दापोली, जि.रत्नागिरी येथे ५.०० ३.२२ 
प्रवाशी जेट्टीचे मजबुतीकरणे करणे 
एकुण ८.०० ६.२२ 


२. सदर निधी नियमाप्रमाणे खर्च करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 
मेरीटाईम बोर्ड यांची राहील. 

३. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. बी-७, लेखाशीर्ष क्र. 3049- बंदरे व दिपगृहे, (०२) लहान बंदरे, 
(१९०) सार्वजनिक उपक्रम व इतर उपक्रमांना सहाय्य, (00)(02) महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डास सहायक 
अनुदान-तरंगती जेट्टी व तत्सम प्रवाशी सुविधा उभारणे (३०५१ १८३५, ३५, भांडवली मत्तेच्या 
निर्मितीकरीता अनुदान” या लेखाश्ीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-०८१८/प्र.क्र.१४५/बंदरे-२ 


४. या वितरीत करावयाच्या तरतुदीकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून लेखाधिकारी, 
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम 
बोर्ड हे राहतील. 
५. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या दि.०२.०४.२०१८ च्या शासन परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्टातील 
अ.क्र.८ मधील १ ते १० अटींची पूर्तता होत असल्याची खात्री करण्यात आली आहे. 
६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०१२११५०१४८६८२९ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


A S h 0 k Digitally signed by Ashok Hi lu Damayyawar 
Of Maharasht Hi 
‘ode= , डॉन 

86€432999761604710029182471 


is 
H a n mM a n | (1 कयी Hts seep म ती 9fdbd2d12c652 


7f6d070c05b708bcc57b79b7ef3a95d, “As 
janmanlu Damayyawar 


D a aa a yya Wa [ Date: 2019.01.21 HE 04:09 +05'30' 
(अ. ह. दमय्यावार ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१ महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 
२) वित्त विभाग (व्यय-८/अर्थसंकल्प-११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३) नियोजन विभाग (का. १४६१), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४) प्रधान सचिव (बंदरे), गृह विभाग. 
५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई 
६) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८) कार्यासन अधिकारी, बीयुडी-१, गृह विभाग. 
९) निवडनस्ती (बंदरे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


